कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा सन २०१७-१८ 
चा अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा अखर्चित निधी लक्ष 
पुनरुज्जीवित करुन चालू वर्षी विनियोगात 
आणण्यास मान्यता देणे व रु.०.४५२५८ लक्ष निधीचे 
वितरण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०६१८/प्र.क्र.१९४/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १८ जानेवारी, २०१९ 


वाचा 

१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.३-१ (ASRTS)/2094- MAT (आय अँण्ड पी), दि. जून, २०१८ 

२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र/कृ.यां.उऊ.अ/२०१७-१८/गुनि-५/२७३/२०१८, 

दि.२७ जून, २०१८. 

प्रस्तावना 

केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजनेंतर्गत- कृषी यांत्रिकीकरण उप- अभियान राज्यात राबविण्यात येत 
आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या निधीचे प्रमाण ६०: Yo असे आहे. सन २०१७-१८ या वर्षासाठी केंद्र 
शासनाने केंद्र हिछ्यापोटी रु.३४१२.८० लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीपैकी 
रु.१०५.०५८६ लक्ष निधी आर्थिक वर्षअखेर अखर्चित राहिला. त्यातून सन २०१८-१९ या वर्षात कृषी 
यांत्रिकीकरण उप अभियान राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधिन जून, २०१८ च्या पत्रान्वये पुनजिवित 
करुन दिलेला आहे. 


उपरोक्‍त अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र 
हिछ्याचा अनुक्रमे रुपये रु. ३७.६६७६ लक्ष,रु ५२.९३७६ लक्ष व रु. १४.४५३३ लक्ष निधीचा समावेश आहे. 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा केंद्र हिश्‍्याचा अखर्चित निधी रु.५२.९३७६२ लक्ष पैकी रु.५२.६६६०७ लक्ष निधी 
कृषी आयुक्तालयाने कोषागारातून काढला असून PFMS बँक खात्यात जमा आहे. व उर्वरित रु.०.२७१५५ 
लक्ष निधी शासन कोषागारात जमा आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा केंद्र हिश्‍्याचा शासन कोषागारात जमा 
असलेला रु.०.२७ लक्ष व समरुप राज्य RATA रु.०.१८ लक्ष असा एकूण रु.०.४५ लक्ष पुनजिवित 
निधीतून कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत कार्यक्रम सन २०१८-१९ या वर्षात राबविण्यासाठी कृषि 
आयुक्‍ताळलयास सदर निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

१. कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन २०१७-१८ या वर्षातील, केंद्र 
हिळ्याचा अखर्चित निधी रु.५२.९३७६२ लक्ष (रु.बावन्न लाख VMI हजार सातशे बासष्ट फक्त) व 
त्याप्रमाणात समरुप राज्य हिळ्याचा रु. ३५.२९१७५ लक्ष (पसत्तीस लाख एकोणतीस हजार एकरे पंचाहत्तर 
फक्त) असा एकूण रु.८८.२२९३७ लक्ष (अठ्ठयाऐंशी लाख बावीस हजार नऊशे सदोत्तीस फक्त) निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांउ-१०१६/प्र.क्र.१७१/४-ओ 


पुनर्जिवित करुन २०१८-१९ या वर्षात कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान राबविण्यासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केलेल्या केंद्र हिऱड्याचा रु.५२.९३६६२ लक्ष निधीपैकी कोषागारात जमा 
असलेला रु.०.२७ लक्ष (रु. सत्तावीस हजार फक्त) व समरुप राज्य हिवू्याचा रु.०.१८ लक्ष (रु. अठरा हजार 
फक्‍त) असा एकूण रु. ०.४५ लक्ष (रुपये पंचेचाळीस हजार फक्त) सन २०१८-१९ या वर्षात पुनर्जिवित करुन 
कृषि आयुक्‍तालयास अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ च्या मंजूर तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र राज्य 
मागणी क्रमांक-डी-३ मागणी क्रमांक-डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
७८९- अनुसूचित जाती उपयोजना ७८९- अनुसूचित जाती उपयोजना 


(००)(१३) कृषी उन्नती योजना- कृषी । (००(१४ कृषी उन्नती योजना- कृषी 
यांत्रिकीकरण उपअभियान '(कें.पु.यो) (केंद्र | यांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो) (राज्य 
हिस्सा ६०%) अनसूचित जाती उपयोजना)  । हिस्सा ४०%) अुनसूचित जाती उपयोजना) 
(2809A304 ) (2809A348 ) 

33 अर्थसहाय्य 33 अर्थसहाय्य 


४. उपलब्ध निधी फक्त अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५. सदर निधी खर्च करण्यासाठी कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, सदर निधीचे जिल्हानिहाय वितरण 
करण्यास त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

६. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास 
पाठविण्यात यावी. 


७. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


८. सदर निधी वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९/२०१९/व्यय-१, दि.११ जानेवारी, २०१९ 
अनव्ये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ४पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांउ-१०१६/प्र.क्र.१७१/४-ओ 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११८१७१९५९०७०१ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant Chandrakant Andgi 
htt Iture And ADF 


Shrikant र च ata creepers 


b93b4e4f2fcd87e1 2fe19b8965025d482b 1 beeOfffaa62085 


34db6bfd8&« 


Chandrakant Andge 02 तय 


Date: 2019.01.18 17:29:42 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍्ताळलय,पुणे (१० प्रती) 
सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

५. आयुक्‍त, सामाजिक न्याय, पुणे. 

६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

७. जिल्हाधिकारी (सवी 

८. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१०. सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ दिनकरराव देसाई मार्ग,गोरेगाव (पूर्व) 

मुंबई- ६५ 

१२. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी 

१३. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

१४. सर्व मुख्य वित्त व लेखाधिकारी (जिल्हा परिषद) 

१५. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

१७. महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२० 

१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१९. व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक, मुंबई 

२०. व्यवस्थापकीय संचालक,भूविकास बँक , मुंबई 

२१. अध्यक्ष,सर्व जिल्हा परिषदा 


०७८ WwW AD -5 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांउ-१०१६/प्र.क्र.१७१/४-ओ 


२२. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३. नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२४. वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२५. ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

२७.मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

२८. निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ) 


पृष्ठइपैकी४ 


